अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील उपसंचालक, 
गट-अ (राजपत्रित) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना 
सहसंचालक, गट-अ (राजपत्रित) या सवंर्गातील 
पदावर पदोन्नती देण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: पदोनि-१११९/प्र.क्र.१०/का.१४२७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :-३१ जुले, २०१९. 
शासन आदेशा 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील उपसंचालक, गट-अ (राजपत्रित) संवर्गातील खाळील नमूद 
अधिकाऱ्यांना सह संचालक, गट-अ (राजपत्रित) या संवर्गातील (पे मॅट्रीक्स- 5-२३:रु.६७,७००-२,०८,७००) 
पदावर खालील परिच्छेद २ मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीन राहून, या आदेशाच्या दिनांकापासून 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. सदरहु पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ ६ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 
अ.। अधिकाऱ्यांचे नांव व | प्रवर्ग | पसंतीचा | विभागाने वाटप | पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 


क्र. विद्यमान पदस्थापना विभागीय संवर्ग केलेला विभागीय | करण्यात आलेले पद 
संवर्ग 

(१) (२) (३) (४) (५) (६) 

| श्रीमती क्र. fe.) इ.मा.व.  कोकण-२ कोकण-२ सहसंचालक (Mars 
आडिवरेकर, प्रतिष्ठान), 
उपसंचालक अर्थ व सांख्यिकी 
(ए.ग्रा.वि.का. कक्ष), संचालनालय, मुंबई 
ग्रा विकास व (Raa पदी) 


पंचायत राज विभाग, 
बांधकाम भवन, २५, 


मर्झबान रोड, फोर्ट, 
मुंबई-१. 

2  श्री.म.का.भांगे, भज-ड | औरंगाबाद औरंगाबाद । सहसंचालक, 
संख्याशास्त्रज्ञ, मराठवाडा वैधानिक 
साखर आयुक्तालय, विकास मंडळ, औरंगाबाद 
पुणे. (रिक्‍त पदी) 

३ | श्री.स.ब.दराडे, भज-ड पुणे अमरावती ।उप आयुक्त (नियोजन), 
जिल्हा नियोजन विभागीय आयुक्‍त 
अधिकारी, जिल्हा कार्यालय, अमरावती 
नियोजन समिती, (रिक्‍त पदी) 
जिल्हाधिकारी 


कार्यालय, सोलापूर. 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोनि-१११९/प्र.क्र.१०/का.१४२७ 


2. 


४ | श्री.वि.शा.राणे, अ.ज नाशिक नाशिक सह आयुक्‍त (नियोजन), 
जिल्हा नियोजन आयुक्‍त आदिवासी विकास 
अधिकारी (मानव यांचे कार्यालय, नाशिक 
विकास), (Raq पदी) 
मानव विकास समिती, 
जिल्हाधिकारी 
कार्यालय, जळगाव. 

५  श्रीमतीरु.ज.पाटील, | खुळा | कोकण-२ कोकण-२ | मुख्य संशोधन अधिकारी, 
उपसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
संचालनालय, (श्री.चं.ब.औरंगाबादकर 
प्रादेशिक कार्यालय, यांच्या पदोन्नतीमुळे रिक्‍त 
नाशिक झालेल्या पदी) 


सदर पदोन्नती खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 


१) 


सदर आदेशानुसार पदोन्नतीच्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व तसे केल्याबद्दलचे कार्यभार 
हस्तांतरण प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्यात यावे. तसेच त्याची एक प्रत संचालक, अर्थ व 
सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांना अग्रेषित करावी. पदोन्नती स्वीकारावयाची नसल्यास 
त्याबाबत लेखी स्वरुपात शासनास कळवावे. 


२) मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ४/८/२०१७ रोजी दिलेल्या 


निर्णयान्वये पदोन्नतीमधीलळ आरक्षण अवैध ठरविले आहे. मा.उच्च न्यायाळयाच्या विरोधात राज्य 
शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ दाखल केली 
आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. याबाबत खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती 
देण्यास कोणतीही वैधानिक अडचण नसल्याचे अभिप्राय विधि व न्याय विभागाने दिनांक 
२८/१२/२०१७ रोजी दिले आहेत. त्यानुसार तूर्तास पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील 
रिक्त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या 
अधीन राहून भरण्यात यावीत. अशी कार्यवाही करताना सेवाज्येष्ठता यादीमध्ये मागासवर्गीय 
अधिकारी/ कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्यापूर्वी ते दिनांक २५/५/२००४ च्या शासन निर्णयातील 
तरतूदीनुसार आरक्षणाचा लाभ मिळून सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आळे नाहीत, याची 
खात्री प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने करावी, अशा सूचना सामान्य प्रशासन विभाग/का.क्र.१६-ब 
यांनी दिनांक २९/१२/२०१७ च्या पत्रान्वये दिल्या आहेत. त्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांना सह 
संचालक पदावरील तदर्थ पदोन्नती मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा 
याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या अधीन असून पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील 
रिक्‍त पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात येत आहे. 


३) सदर पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोनि-१११९/प्र.क्र.१०/का.१४२७ 


३ः 


४) पदोन्नतीच्या पदावर रुजू झाल्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी ७ दिवसांच्या आत त्यांचे ई-प्रोफाईल 


सदर 


सुधारित करुन त्याची प्रत शासनास तसेच अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयास सादर करावी. प्रत 
सादर न केल्यास त्यांचे चाळू महिन्याचे वेतन अदा केले जाणार नाही. 

५) या आदेशान्वये पदोन्नत होणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे कोणतेही 
हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 


दर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्यांचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०७३०१४५४३२४९१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Tushar Purushottam Hirlekar 
T h Pp h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Planning 
u S 7 a [| u | u S 7 otta aa Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=6dd848a3 1422ed36ba4503d4744b6dc20833c851 


H | r | e ka r babace12b16b7bba3f67cca2, cn=Tushar Purushottam 
Hirlekar 


(तु. पु. हिर्लेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. श्रीमती क्र. दि. आडिवरेकर, उप संचालक (ए.ग्रा.वि.का. कक्ष), ग्राम विकास व पंचायत राज 


विभाग, बांधकाम भवन, २५, मर्झबान रोड, फोर्ट, मुंबई-१. 


. श्री.म.का.भांगे, CII, साखर आयुक्तालय, पुणे. 


३. श्री.स.ब.दराडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, 


& : 


सोलापूर 


. श्री.वि.शा.राणे, जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास), मानव विकास समिती, जिल्हाधिकारी 


कार्यालय, जळगाव 
श्रीमती रु.ज.पाटील, उप संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालय, नाशिक 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ मुंबई, 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१ मुंबई, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

ALAA मा.राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 


मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र राज्य विधानसभा/ विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 


विधानभवन, मुंबई. 

*सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग,मुंबई (*पत्राने) 

सर्व विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त यांचे कार्यालय 
सदस्य-सचिव, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ, औरंगाबाद 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक 


१०) आयुक्‍त, साखर आयुक्तालय, पुणे 
११) आयुक्‍त, मानव विकास आयुक्तालय, औरंगाबाद 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोनि-१११९/प्र.क्र.१०/का.१४२७ 


संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (का.१२/१६-ब), मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व सह सचिव/उप सचिव/विशेष कार्य अधिकारी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
उप सचिव, ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व सह संचालक /उप संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचाळनालय, मुंबई (मार्फत- अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालय, मुंबई) 

उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, औरंगाबाद/ अमरावती/ नाशिक/ पुणे/ 
सोलापूर/ जळगाव. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


